एमपीआयडी कायद्यांतर्गत नेमल्या गेलेल्या 
सक्षम प्राधिकारी यांना सहाय्य करण्याकरिता 
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा 
करार पध्दतीने घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१५/प्र.क्र. १३०१/अ/ पोल-११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादामकामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ०७ ऑक्टोबर, २०१६ 


प्रस्तावना : 

एमपीआयडी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्‍त केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांना सहाय्य 
करण्याकरीता सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दि.०८.०१.२०१६ च्या अनुषंगाने सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित 
करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे एमपॅनलमेंट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. सदर प्रकरणी वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करुन इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात 
आलेले होते. अशा प्राप्त अर्जाची छाननी करुन सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे MPID Act साठी 
नियुक्‍त राज्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी एमपॅनलमेंट करण्यासाठी विभाग 
स्तरावर समिती गठीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

एमपीआयडी कायद्यांतर्गत नेमलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता 
Bra गतीने कार्यवाहीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना त्यांच्या या कामात सहाय्य करण्याकरिता सेवानिवृत्त 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे एमपॅनलमेंट (Empanelment) करण्याबाबत खालील प्रमाणे समितीचे गठन 
करण्यात येत आहे. 


समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल : 

१) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय. अध्यक्ष 

२) सहपोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई सदस्य 

३) उपसचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय सदस्य 

४) उपसचिव, (पोल-११), गृह विभाग, मंत्रालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय HATH: एमआयएस-२०१५/प्र.क्र. १३०१/अ/पोल-११ 


सदर समिती महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण 
अधिनियम,१९९९ च्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्‍त केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांना सहाय्य 
करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांचे विभागाकडे प्राप्त झाळेल्या अर्जातून उमेदवारांची 
सूची (Panel) तयार करतील. सदर सूची एमपॅनलमेंट (Empanelment) ३ वर्षाकरिता राहिल व त्याचा 
वार्षिक आढावा घेण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०११५०२०७०६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vikas P 
el Thorat 
V | kas Pp DN: CN = Vikas P Thorat, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of 
Maharashtra, OU = Home 
न h O rat Department 
Date: 2016.10.26 12:51:32 
+05'30' 
वि. पो. थोरात 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्रशासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२. राज्यमंत्री(गृह-शहरे) यांचे खाजगी सचिव, 

३. राज्यमंत्री(गृह-ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, 

५. अपर मुख्य सचिव, (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 

६. प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग)यांचे स्वीय सहाय्यक, 
७. प्रधान सचिव (महसूल ब वन विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०. पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई 

११. सह पोलीस आयुक्‍त, आथिक गुन्हे शाखा, मुंबई 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी 

१३. निवडनस्ती (पोल-११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


